सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
अधिपत्याखालील महात्मा फुले मागासवर्ग विकास 
महामंडळाच्या आस्थापनेवरील नियमित अधिकारी/ 


कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक - एमपीसी- संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१०७/महामंडळे, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : वेपुर -२०१८/प्र.क्र.४४/सेवा ९, दि. ०१.०१.२०१९. 
२) वित्त विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र. शाहमी -२०१९/प्र.क्र.०२/अर्थबळ,दि. १०.०६.२०१९. 
प्रस्तावना :- 
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.मुंबई या शासन अंगीकृत उपक्रमाची स्थापना दिनांक 
qo जुले, १९७८ रोजी कंपनी अधिनियम, १९५६ अनुसार करण्यात आली आहे. या महामंडळामार्फत अनुसूचित 
जातीच्या नवबौद्ध घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. 
वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक शासाउ २०१९/प्र.क्र. १३/सा.उ. दि. ४.०८.२०२१ मध्ये नमुद 
केल्याप्रमाणे राज्यातील सार्वजनिक उपक्रम समित्यांना लागु असलेले निकष पुर्ण केल्याने या महामंडळातील 
अधिकारी / कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळातील नियमित आस्थापनेवरील सर्व अधिकारी 
कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जुले, २०२१ पासुन सातव्या वेतन आयोगानुसार खालीलप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी 


लागू करण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमपीसी संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१०७/महामंडळे, 


अ.क्र पदनाम ६व्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत श्रेणी 
सुधारीत वेतनश्रेणी वेतनश्रेणीच्या क्रमांक 
अनुषंगाने ७व्या 
वेतन as Wan. | वेतन आयोगानुसार 
प्रस्तावित वेतनश्रेणी 
eed २ 3 8 दु & 
(७ | व्यवस्थापकीय संचालक ३७४००-६७००० | १००००/- १४४२००-२१८२०० | 5.३० 
२ महाव्यवस्थापक १५६००-३९१०० । ६६००/- ६७७००-२०८७०० । 5-२३ 
३ कायदेशीर सल्लागार १५६००-३९१०० । ६६००/- ६७७००-२०८७०० । 5-२३ 
४ कंपनी सचिव १५६००-३९१०० | ६६००/- ६७७००-२०८७०० | S-23 
षु उपमहाव्यवस्थापक/ १५६००-३९१०० | ६६००/- ६७७००-२०८७०० । S-23 
प्रादेशिक व्यवस्थापक 
द जिल्हा व्यवस्थापक ९३००-३४८०० | ४४००/- ४१८००-१३२३०० | 85-१५ 
७ अंतर्गत लेखा परिक्षण । ९३००-३४८०० । ४४००/- ४१८००-१३२३०० | 5.१५ 
अधिकारी 

८ सहा. लेखाधिकारी ९३००-३४८०० । ४३००/- ३८६००-१२२८०० | 85-१४ 
९ कनिष्ठ श्रेणी लघुलेखक ९३००-३४८०० । ४३००/- ३८६००-१२२८०० | 5-१४ 
inal कार्यालयीन सहाय्यक ५२००-२०२०० । २८००/- २९२००-९२३०० 5-१० 
al लघुटंकलेखक ५२००-२०२०० । २४००/- २५५००-८११०० 5-८ 
१२ लिपिक टंकलेखक ५२००-२०२०० | १९००/- १९९००-६३२०० | 8-६ 
१३ वाहनचालक ५२००-२०२०० १९००/- १२९००-६२३२०० 5-६ 
१४ शिपाई ४४४०-७४४० १३००/- १५०००-४७६०० 5-१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमपीसी संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१०७/महामंडळे, 


अटीव शार्ती - 


as 


uy, 


२. 


महामंडळाने वित्त विभाग/ शासनाकडून ७ व्या वेतन आयोगासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेले 
उदा.दि.३० जानेवारी, २०१९, दि. २० फेब्रुवारी, २०१९ व वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या शासन 
निर्णय / परिपत्रकातील अटी व शर्तीनुसार सुधारीत वेतनश्रेणीची अंमलबजावणी करावी. 

सुधारीत वेतनश्रेणीचा लाभ देताना शासनामधील समकक्ष पदांना लागू करण्यात आलेल्या 
वेतनश्रेणीपेक्षा महामंडळातील अधिकारी / कर्मचारी यांना मिळणारा लाभ जास्त असू नये. 
सुधारीत वेतनश्रेण्या त्या मर्यादेत लागु असाव्यात. 

सद्यस्थितीत महामंडळाच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी 
यांनाच सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ अनुज्ञेय असेल. नवीन संवर्ग / पदे निर्माण केल्यास सदर लाभ 
अनुज्ञेय करतेवेळी शासनाची पूर्व मंजूरी घेणे आवश्‍यक राहिल. 

प्रस्तावात नमूद केलेल्या पदांमध्ये कोणताही बदल करावयाचा असल्यास अथवा कोणत्याही 
पदाची श्रेणीवाढ करावयाची झाल्यास तसेच महामंडळातील रिक्‍त असलेली / झालेली पदे भरणे / 
नवीन पदे निर्माण करणे याबाबतची कार्यवाही करतांना प्रथमत: संचालक मंडळाची मान्यता घ्यावी 

व तदनंतर शासनाची मान्यता घेणेही बंधनकारक असेल. 

महामंडळाने यापुढे देखील प्रत्येक वर्षाचे वार्षिक लेखे विहित कालमर्यादेत पूर्ण करुन ते तात्काळ 
विधानमंडळासमोर सादर करावेत. 

दि. १ जुले, २०२१ ते सुधारीत वेतनश्रेणीची अंमलबजावणी करेपर्यंतच्या कालावधीतील थकबाकी 
एकरकमी अदा करावी. तथापि, यामुळे व सुधारीत वेतनश्रेणी ळागु केल्यामुळे महामंडळावरील 
आर्थिक भारात मोठया प्रमाणात वाढ होणार नाही याची खबरदारी महामंडळाने घ्यावी. 


हे आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने व विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौसं ५८/२०२२/साउ, 


दि.१५.०७.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमपीसी संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१०७/महामंडळे, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१११४५०३४४८२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA NATHA SAVANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND 
R 2 A F N R A SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=0a2acSab6ca0075cc776c90ec03925f2eb8727640eacf31 1 beb6f6 
8d63939303, 


pseudonym=AE89A440549540E82C5C3FE007D468E20DCAS1 12, 
serialNumber=F049989DBBEF93340E9EDD88AF960A0963746D42BAASC 
948405B62E821529A99, cn=RAJENDRA NATHA SAVANE 

Date: 2022.10.11 14:58:45 +05'30' 


(रा.ना.सवने) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.मुंबई . 
आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे. 

विभागीय समाजकल्याण अधिकारी, कोकण विभाग, नवी मुंबई (दोन प्रती) 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई 


. उप संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण भवन, नवी मुंबई 
. विभागीय समाजकल्याण अधिकारी, मुंबई विभाग 
g. 


नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१०. वित्त विभाग, (सेवा-५/सा.उ.), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. मा.मंत्री, सा.न्या. यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१२. मा. राज्यमंत्री, सा.न्या. यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१३. मा.मंत्री, सा.न्या. यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

१४. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. निवड नस्ती (का. महामंडळे) . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


